केंद्र शासनाच्या “राज्यांना भांडवली 
गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य २०२३-२४” या 
योजनेच्या भाग-१ अंतर्गत दुस-या हप्त्याचा 
निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक सिआयडी-३३२३//प्र.क्र.५३ (भाग-१)/नवि-१० 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १५ मार्च, २०२४ 


वाचा :- शासन निर्णय क्र.सिआयडी-३३२३/प्र.क्र.५३(भाग-१)/नवि-१०, दि.१२.०३.२०२४. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

केंद्र शासनाच्या " राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य २०२३-२४" या योजनेंतर्गत 
राज्य शासनास भांडवली गुंतवणूक प्रकल्पांसाठी ५० वर्षांच्या बिनव्याजी कर्जाच्या स्वरूपात विशेष 
आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्यासंदर्भात संदर्भाधीन शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. त्यामध्ये शासन 
निर्णयातील परि.२ मधील अ.क्र.९ “सदर योजनेच्या भाग-१ अंतर्गत केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेल्या 
कर्जावरील व्याज “०२१७-नगर विकास, ६० - इतर नगर विकास योजना, ८०१- अनुदानग्राहीकडून 
अखर्चित शिलकींवरील व्याज किंवा इतर जमा रकमा, (०१) व्याज, (०१)(०१) Res नोडल एजन्सी 
खात्यातील अखर्चित शिलकींवरील व्याज (०२१७०२१२)” या लेखाशिर्षाखाली राज्य शासनाकडे जमा 
करावे व भरणा केलेल्या रक्कमेच्या चलनाची प्रत शासनास सादर करावी.” 

या ऐवजी 

“8. Development plan (DP) implementation in municipal Councils & Nagar 
panchayats (900 Towns) या योजनेसाठी संचालक, नगर रचना व मुल्यनिर्धारण विभाग, पुणे यांना 
“समन्वयन अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत असून, त्यांनी सदर योजनेसाठी प्रस्तावित केलेला 
निधी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” प्रमाणे वितरीत करावा. 
शासन निर्णयात नमूद सर्व अंमलबजावणी यंत्रणांनी सदरचा निधी ३१ मार्च २०२४ पर्यंत खर्च करावा व 
त्याबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे विहित वेळेत सादर करावीत. ” असे वाचावे. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०३१५१४११०४०३२५ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
SHINDE SUBRAO 
NARAYAN 


(सु. ना. शिंदे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य,यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः सिआयडी-३३२३//प्र.क्र.५३ (भाग-१/नवि-१० 


२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. प्रधान सचिव ( नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको,मुंबई. 
९. महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण,मुंबई. 
१०. महानगर आयुक्त, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण,पुणे. 
११. संचालक, नगर रचना आणि मुल्यनिर्धारण विभाग, पुणे. 
१२. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, मुंबई / नागपुर 
१३. महालेखापाल, (लेखापरिक्षा)- 9/2, मुंबई/ नागपुर 
१४. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 
१५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१६. सह सचिव (नवि-१०), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७. उप सचिव (नवि-७), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८. उप सचिव (नवि-४, नवि-३१, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१९. निवड नस्ती (नवि-१०). 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः सिआयडी-३३२३//प्र.क्र.५३ (भाग-१)/नवि-१० 


“परिठिष्ट-अ” 


(शासन शुध्दीपत्रक क्र.सिआयडी-३३२३/प्र.क्र.५३ (भाग-१)/नवि-१०, दि.१४.०३.२०२४ चे सहपत्र) 


(रु.कोटीत) 
अ.क्र. | स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे नाव मंजूर करावयाची रक्‍कम 
१ | सांगलीकुपवाड-मिरज-महानगरपालिका ४७.६६ 
२ | जालना हहर महानगरपालिका १९.१४ 
३ | उल्हासनगर महानगरपालिका २१.०० 
४ | हिंगोली नगरपरिषद १.९६ 
५ | धुळे महानगरपालिका ३३.९४ 
६ | पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका ५.५० 
७ | सातारा नगरपरिषद २०.०० 
८ | अमरावती महानगरपालिका 29.0¢ 
९ | नागपूर महानगरपालिका ४.३० 
| ० | मिराभाईदर- महानगरपालिका ९.०४ 
११ | मालेगाव महानगरपालिका २१.६३ 
१२ | पुणे महानगरपालिका १६.१७ 
एकूण २२१.४२ 


Digitally signed by SHINDE SUBRAO NARAYAN 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, 


NARAYAN 


2.5.4.20=ffa7b5a27faed7560194e6272933cfa60dca1 eb8ab54859eae792 
0c9d0d1f622, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=E5BB5862D0E131A274D92F7A1ACEF953E01301C1BOFB6 
15DC6CCE4812BDED257, cn=SHINDE SUBRAO NARAYAN 

Date: 2024.03.15 14:20:56 +05'30' 


(सु. ना. शिंदे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


